शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ 
अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१७-२०१८- 
मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता या लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ , 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - २३ मार्च, २०१८. 

शासन निर्णय: - 

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ -पाणी पुरवठा व स्वच्छता या लेखाशीर्षांतर्गत 
“१०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (०२) (१६) नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना-देखभाल व दुरुस्ती यासाठी अनुदान 
(कार्यक्रम)” या योजनेखाली होणाऱ्या बचतीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ८,७१,३३,००० 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी एकात्तर लक्ष तेहेतीस हजार फक्त) इतकी रक्कम, पुनर्विनियोजनाने “(०२)(२७) बंद पडलेल्या 
प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन (कार्यक्रम) (२२१५ ९९५१) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)”, (०२)(३२) 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-शाश्वततेसाठी अर्थसहाय्य (२२१५ ए००५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” आणि 
१०७, मलप्रणाल सेवा (०४)(०५)संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी (२२१५ १९८८), २६, जाहिरात 
व प्रसिद्धी" या तीन योजनांसाठी सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, विअप्र-१०.०८/प्र.क्र. ७०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे,२००९ अन्वये वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-एक मधील उपविभाग तीन अनुक्रमांक १ महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका 
परिच्छेद १६२ ,१६३, व १६४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक -३९/अर्थ-१८, दिनांक २१.२.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२३१५२४२८२२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, oa sity या 
Ya S h wa n t ‘ou डेटवर 


3d235c1f55c387492762e66530F 
(88445 cf00fc7709a8080, 
0840089 


Date: 2018.03.27 15:55:42 -05'30' 


(य. टे. पाडवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२ नागपूर (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ 


३. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, मुंबई 

8. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई Yoo ०२१. 

५. उप लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नाशिक,पुणे,अमरावती,औरंगाबाद व नागपूर 
६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

८. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

९. वित्त विभाग(व्यय-३), अर्थसंकल्प-१८,मंत्रालय, मुंबई 

१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. कक्ष अधिकारी/ लेखा अधिकारी, पापु.१०, पापु-१६,पापु.१९, पापु २०, 

92. निवडनस्ती (पापु-०४). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ 


अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१६-२०१७- मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणी पुरवठा व स्वच्छता या लेखाशीर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन करणेबाबत..... 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक : पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ , दिनांक २३ मार्च २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष सन २०१७-१८ | पुरक मागणी | एकूण अनुदान | बचतीद्वारे पुनर्विनियोजना | पुनर्विनियोजनाची कारणे 
करीता मंजूर | २०१७-१८ पुनर्विनियोजित नंतर उपलब्ध 
तरतूद करावयाची तरतूद | तरतूद 

ra 2 3 | oe | 4 ६ शिश 2 

| “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ -पाणी पुरवठा व | १००००० i १००००० (-) ८७१३३ १२८६७ | be पुरस्कृत योजनेच्या राज्य हिड्यासाठी 
स्वच्छता- ०१, पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण सदर योजनेअंतर्गत तरतूद करण्यात 
पाणीपुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना आलेली असून, अंमलबजावणी यंत्रणांकडून 
योजनांतर्गत अनुदाने (०२) (१६ नळाद्वारे पाणी निधीची मागणी झालेली नसल्याने सदर 
पुरवठा योजना - देखभाल व दुरुस्ती यासाठी लेखाशीर्षाखाली बचत होणार आहे. 
अनुदान (कार्यक्रम), (२२१५ २०८२), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” 

२ | “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ -पाणी पुरवठा व i i (-)८६८१ ८६८२ | भंडारा जिल्ह्यातील बंद असलेल्या 
स्वच्छता १०२, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम (०२) साकोली-लखाणी आणि धानोड या दोन 
जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, इतर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे 
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, (०२) (२७ बंद पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधीची 
पडलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे आवश्यकता आहे. 
पुनरुज्जीवन ( २२१५ ९९५१), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.३९/पापु-०४ 


३ “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ -पाणी पुरवठा व २०००० २०००० (+)30000 ५०००० | he शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या 
स्वच्छता १०२, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम (०२) प्रमाणात राज्य हिळछ्यासाठी अतिरिक्‍त 
जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, इतर तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. 


ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, (०२) (३२) राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-शाश्वततेसाठी 


अर्थसहाय्य (२२१५ ए००५), ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर)” 

8 “मागणी क्रमांक वाय-२ अंतर्गत 2294 -पाणी ८०००० ८०००० (-)४८४५२ १२८४५२ | संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता पुरस्कार 
पुरवठा व स्वच्छता- 02, मलप्रणाल व स्वच्छता, वितरणासाठी अधिक निधीची आवश्‍यकता 
१०७, मलप्रणाल सेवा (०४) संत गाडगेबाबा ग्राम आहे. 


स्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी (०४)(०५) संत 
गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची 
अंमलबजावणी, प्रचार व प्रसिद्धी (२२१५ १९८८), 


२६, जाहिरात व प्रसिद्धी” 


Digitally signed by Yashwant Tedgya Padvi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 


Yashwant न 


2.5.4.20=42f023d235c1f55¢387492762e66530f 
d58085d289388445cf00fc7709a8080, 


Ted g ya P a d Vi serialNumber=c96ec3b84dfb89ca 1 fbee688d0d 
bc9e15c61e7e091602f1cc5c94657fc4d9c86, 
cn=Yashwant Tedgya Padvi 
Date: 2018.03.27 15:58:06 +05'30' 


(य. टे. पाडवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


